प्रेरणा प्रकल्प - शोतकरी समुपदेशन आरोग्य 
सेवा कार्यक्रमांतर्गत आशा सर्वेक्षणाची प्रलंबित 
देयके अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२९/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई 200004 
दिनांक : १५ मार्च , 2023 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक. एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.११९/म-७ (भाग१), 
दिनांक २४.०७.२०१५ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक.माआका २०१५/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- 
३अ, दिनांक ०४.०९.२०१५ 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक.माआका २०१५/प्र.क्र.३०६/आरोग्य- 
३अ, दिनांक २४.११.२०१५ 


४) संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/माआ/टे-४/प्रेरणा 
प्रकल्प/अन्वेषण/२८२६-२७/२३ दिनांक 23.09.2023 


प्रस्तावना :- 
दिनांक ०४/०९/२०१५ व दिनांक २४.११.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील १४ 


आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील शोतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदतीचा कार्यक्रम माहे 


ऑक्टोबर २०१५ पासून मराठवाडा विभागातील ९ जिल्हे व विदर्भातील ५ जिल्हे असे एकुण १४ 


जिल्हयांत अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. प्रेरणा प्रकल्प-शेतकरी समुपदेशन 


आरोग्य सेवा कार्यक्रमांतर्गत १४ जिल्हयापैकी मराठवाडा विभागातील ९ जिल्हयांचा तर विदर्भ 


विभागातील ५ जिल्हयांचा समावेश आहे. (जिल्हे- नांदेड ,औरंगाबाद ,जालना,बीड, हिंगोली, लातूर, 


अकोला,यवतमाळ, वाशिम ,परभणी ,उस्मानाबाद,अमरावती,बुलढाणा व वर्धा) . यामध्ये नऊ 


जिल्हयांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प-शेतकरी समुपदेशन आरोग्य सेवा कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत अधिकारी व 


कर्मचारी यांचे मार्फत कार्यक्रम राबविण्यात येतो तर उर्वरित पाच जिल्हयांमध्ये जिल्हा मानसिक 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२९/आरोग्य ३अ 


आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे मार्फत कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या 


कार्यक्रमांतर्गत गावातील आशांमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येवून नेराऱ्यग्रस्त लोकांचा शोध घेण्यात येतो 


व त्यांचे मार्फत पुढील उपचाराकरीता संदर्भित करण्यात येते. या करीता आशांना प्रशिक्षण देण्यात 


आलेले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्ती यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे मानधन प्रलंबित होते. सदर 


प्रलंबित मानधन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रेरणा प्रकल्प - शेतकरी समुपदेशन कार्यक्रम अंतर्गत आझा कार्यकर्ती यांचे सर्व्हेक्षणाचे ०१ 


वर्षावरील रुपये. ३,२४,२२,७९४/- (रुपये तीन कोटी चोव्वीस लक्ष, बावीस हजार, सातशे चौयान्नव) 


प्रलंबित मानधन अदा करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. - 


प्रेरणा प्रकल्प BAHN समुपदेशन कार्यक्रम अंतर्गत आशा कार्यकर्ती यांचे प्रलंबित मानधनाचा तपशिल 


सन २०१७- 


सन २०१८- 


सन २०१९- 


सन २०२०- 


सन २०२१- 


ग 2 39 एकुण 
०१८ २०१९ ०२० २०२१ २० 
क सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण = eae 
क्र जिल्हा य सर्वेक्षण सर्वेक्षण रक्‍कम 
रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम रक्‍कम 
१ जालना po रु.२१३१७३९ | रु.१७३९५८६ | रु.१४७३७० १: _. रु.४०१८६९५ 
२ | हिंगोली ie et ie en | रु.२९७४१० | रु.२९७४१० 
3. तुर ie (8.1 रु.३१८९७६० | रु.३२८७९३५ | रु.३४२२६६० । रु.९९००३५५ 
४ | बीड ie | रु.२१२९४० । रु.१०१२९०५ (७ | रु.२०००३७५ | रु.३२२६२२० 
५ । नांदेड | रु. ४४०३३०  रु.६२७९९५ le a ie रु.१०६८३२५ 
अमरावती शशि व ण शि S 
& .९८६२२५ 39220 IS YO3 RY रु.३५६७७७० 
७ | बुलढाणा Re | fe | el रु.९७२९६५ रु.९७२९६५ 
८. | यवतमाळ | la. रु.६७९८३० ie lee | रु.६७९८३० 
९ वर्धा el रु.५५९३८० | रु.२६०८६७५ | रु.२८४००८५ | रु.२६८३०८४ । रु.८६९१२२४ 
एकुण रु.४४०३३० | रु.४५१८२७९ ।रु.९८६१९७६ | रु.६२७५३९० रु. ११३२६८१९ | रु.३२४२२७९४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


DIRT FUT क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२९/आरोग्य ३अ 


२. प्रेरणा प्रकल्प - Naa समुपदेशन कार्यक्रमअंतर्गत आशा कार्यकर्ती यांचे प्रलंबित मानधन अदा 
करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. 


१) देयक अदा करण्यापूर्वी संबधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी, सदर देयक यापूर्वी अदा 
करण्यात आले नसल्याचे व प्रेरणा प्रकल्प - शेतकरी समुपदेडान कार्यक्रमअंतर्गत san 
कार्यकर्ती यांचे प्रलंबित मानधन अदा करण्यासाठीच देण्यात येत असल्याचे, पडताळणी करुन 
खात्री करावी व तसे प्रमाणित करावे. 


२) प्रेरणा प्रकल्प - शोतकरी समुपदेशन कार्यक्रमअंतर्गत आशा कार्यकर्ती यांचे सर्व्हेक्षणाच्या 
मानधनाचे ०१ वर्षावरील प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्यात येत असून याव्यतिरिक्त संबंधित 
देयकांचा अचूकपणा, देयके पूर्वी अदा करण्यात आळेली नाहीत इत्यादी सर्व मुद्दे व वैधानिक 
बाबींची जबाबदारी संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील . 


सदर प्रस्तावावरील खर्च १०-कंत्राटी सेवा (२२१००२१७) या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर असलेल्या 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र. 30/2093 


विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 


क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


घ्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१२३५५०७०१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4bef 
92b6886b147679a5af5a494e268689ab 
8d696dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34 


324CEA1A547AA04FODA0794A00BEE12 
AT R A M 6E8678172A15C5, cn=ASHOK MAROTI 
ATRAM 
Date: 2023.03.15 12:23:52 +05'30' 
(अ. Al. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.२९/आरोग्य ३अ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
अतिरिक्त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद/लातूर/ नागपूर/अकोला 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना,हिंगोली, लातूर, बीड, नांदेड, अमरावती, बुलढाणा, 
यवतमाळ, वर्धा 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, orem feel, लातूर, बीड, नांदेड, अमरावती, 
बुलढाणा,यवतमाळ, वर्धा 

८. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


